भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अहमदनगर 
जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. सदर 
योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कार्य 
करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टया महत्व 
असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा 
सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपऱ्यना केंद्र, 
प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये करण्यात आलेला 
आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविळेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 
३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक 


करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 

४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 

५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे करणे 
शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा बदल 
करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 

६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक ०९ 
मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शा्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 

८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 

९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 


मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९२७१४२०१६२०२२ असा 


आहें; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


Digitally signed by VARSHA DESHMUKH 
V A RS H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3 1837447 4bdbbee0a87fa98c6ce4addbc6f40c52596bc65 


9c91f0a77a35550, ICodi 
}030780A012E3648CB356030F4D4BFD6DCFEDSE1 


2 032, st: htt 
serialNumber=B| 
526059A46C087A14FE3C29A0, -VARSHA DESHMUKH 


Date: 2024.09.27 14:21:47 +05'30' 


(वर्षा देशमुख) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
षः 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


१०. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर, 

११. महानगरपालिका आयुक्‍त, अहमदनगर 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर 

१३. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक 

१४. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, अहमदनगर, 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक 


झासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक, दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ. । वितरीत निधी 
is कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. (१०%) 
7 Alec, ता. पाथर्डी येथे निता दलित वस्ती अंतर्गत पेव्हींग ब्लाक 
90,00 शि OO 
बसविणे. 
२ | चापडगांव, ता. शेवगांव येथे हरिजन स्मशानभुमी व मातंग समाज ; शि 
0,00 ere) 
स्मशानभुमी सुशोभीकरण करणेसाठी निधी मिळणे. 
३ | भारजवाडी, ता. पाथर्डी येथे लाईट विद्युतीकरण व आरो प्लॅन्ट : शि 
0,00 ere) 
बसविणे. 
४ | मळेगांव, a. sand येथे मिरी रोड वरील हरिजन वस्ती येथे 
: . 90.00 शि 00 
सभामंडप बांधणे. 
५ | फुंदेटाकळी, ता. पाथर्डी येथे गावठाण अंतर्गत दलित वस्ती मध्ये 
पेव्हींग a 90.00 १७० .00 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे. 
६ | हातगांव, ता. ]ोवगांव येथे चांभार गल्ली येथे संत रविदास महाराज as a 
मंदिर F .090 4O 
समाज मंदिर बांधणे. र 
७ | चिंचपुर इजदे, ता. पाथर्डी येथे गौतमनगर पोहोच रस्ता करणे. १०.०० | १.०० | 
८ । वडुले बु., ता. शेवगांव येथे दत्तु काते घर ते नदी (नगररोड) रस्ता 
काँक्रीटीकरण व बंदिस्त गटार करणे १५.०० १.५० 
कॉक्रीटीकरण व बंदिस्त गटार ; 
९ | Frage इजदे, ता. पाथर्डी येथे इंदिरानगर पोहोच रस्ता करणे. १०.०० | 9.00 | 
हि भाविनिमगांव, ता. sata येथे सुकळी रस्ता ते शिरसाट १७० 
पर्यंत कॉक्रीटीकरण 0,00 .090 
दलितवस्ती पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
i १ | चिचपुर पांगुळ, ता. पाथडी येथे आण्णाभाऊ साठेनगर अंतर्गत रस्ता 
कॉक्रीटीकरण 90.00 शि OO 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
१२ | well, ता. stata येथे गेवराई रस्ता ते मगर वस्ती (दलितवस्ती) 
कॉँक्रीटीरण 90.00 शि 00 
रस्ता HIE RT करणे. 
93 | हत्राळ, ता. पाथर्डी येथे साळवे वस्ती रस्ता काक्रीटीकरण करणे. १०.०० 1१.०० | ,०० 
१४ | नागलवाडी, ता. Bag येथे आण्णाभाऊ साठे नगर अंतर्गत पेव्हींग 
i 90,00 शि .00 
ब्लॉक बसविणे. 
१५ | हत्राळ, ता. पाथर्डी येथे काकासाहेब शिदे ते हत्राळ रस्ता करणे. १०.०० १.०० | .०० 
१६ | दहिफळ नविन, a. sand येथे रणदिवे वस्ती अंतर्गत 
कॉकीटीकरण ५.०० ०.५० 
काँकीटीकरण करणे. 
१७ | सैदापुर, ता. पाथर्डी येथे मुरूडी रस्ता काक्रोटीकरण करणे. १०.०० | 9.00 | 
१८ | तळणी, ता. ]ोवगांव येथे दलितवस्ती अंतर्गत पैठण रस्ता ते जि.प. 
कौकीटीकरण 90.00 १७० 00 
शाळा रस्ता काॉकीटीकरण करणे. 
१९ | जवखेडे खालसा, ता. पाथर्डी येथे लक्ष्मीआई मंदिर बांधणे. १०.०० | 4.00 | 00 


VARSHA 
DESHMUKH 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक 


सुशोभीकरण करणे. 


२० | घोटण, ता. शेवगांव येथे गावठाण दलितवस्ती अंतर्गत दफणभुमी 
पगार aierct १५.०० १.५० 
येथे समाजमंदिर ग 
२१ | हनुमान टाकळी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे समाजमंदिर 4 900 
Z 0,00 .090 
बांधणे. 
२२ | जोहरापुर, ता. alata येथे जाधव वस्ती ते ye वस्ती रस्ता 
कॉक्रीटीकरण 90,00 शि 00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
२३ | जिरेवाडी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे बंदिस्त गटार करणे. १०.०० | १.०० | 
२४ | ढोरजळगांव ने, ता. शेवगांव येथे बरड दलितवस्ती अंतर्गत पेव्हींग 
च 90,00 शि 00 
ब्लॉक बसविणे. 
२५ | जोगेवाडी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे पुल करणे. १०.०० | 9.00 | 
२६ | बोधेगांव, ता. शेवगांव येथे बौध्दवस्ती अंतर्गत समाजमंदिर बांधणे. १०.०० शि .०० 
२७ | कळसपिप्री, ता. पाथर्डी येथे भगवानबुध्दनगर येथे पेव्हींग ब्लॉक 
६०.०० शि .00 
बसविणे. 
२८ | बालमटाकळी, ता. शेवगांव येथे किसन इंगावले घर ते पांडुरग तुपे 
कॉक्रीटीकरण 90,00 900 OO 
घर रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
२९ | केळवंडी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे डीपी बसविणे. १०.०० | 9.00 | .00 
30 | सोनविहीर, ता. ]ोवगांव येथे दलित वस्ती अंतर्गत रस्ता 
कॉक्रीटीकरण 90,00 शि OO 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
३१ | खरवंडी, ता. WAST येथे संतोष केळगंद्रे घर ते अंबादास जवरे घर 
कॉक्रीटीकरण 90,00 900 .00 
रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
३२ | कोळसांगवी, ता. पाथर्डी येथे विजय वस्ती येथील रस्ता 
कॉक्रीटीकरण 90,00 शि OO 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
३३ | माळीबाभुळगांव, ता. पाथर्डी येथे सपकाळ वस्ती रस्ता कॉक्रोटीकरण : शि 
0,00 ere) 
करणे. 
३४ मोहरी, ता. पाथर्डी येथे आण्णाभाऊ साठे वस्ती भांडेवाडी येथे 
, 90,00 शि OO 
स्मशानभूमी बांधणे. 
३५ | नांदूरनिंबादेत्य, ता. पाथडी येथे वामन वस्ती येथे सभामंडप बांधणे. 
90.00 शि .00 
३६ | वसुजळगांव, ता. पाथर्डी येथे वसु गावठाण दलित वस्ती मध्ये पेव्हींग 
re; “si 40,00 900 OO 
ब्लॉक व हायमॅक्स बसविणे व सुशोभीकरण करणे. 
३७ | पाडळी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे पोहोज रस्ते करणे. १०.०० | 4.00 | .०० 
३८ | अंबिकानगर, ता. पाथर्डी येथे जय बजरंग समाजमंदिर बांधणे. १०.०० 1१.०० | .०० 
३९ | साकेगांव, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे स्मशानभूमी बांधणे. १०.०० | १.०० | 
vo | सोमठाणे नलवडे, ता. पाथर्डी येथे लक्ष्मीमाता मंदिर सभामंडप 
ी 90,00 शि 00 
बांधणे. 
४१ | तिनखडी, ता. पाथर्डी येथे दराडे वस्ती येथे पेव्हींग ब्लाक बसविणे. | १०.०० | 4.00 | .00 
82 | तोडोळी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती येथे स्मशानभूमी बांधणे व : १७० 
0,00 ere) 


VARSHA 
DESHMUKH 


» पृष्ठ६पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४०९/अजाक 


४३ | दुलेचांदगांव, ता. पाथर्डी येथे महादेव बडे घर ते मच्छिद्र थोरात घर 
रस्ता खडीकरण ह व मुरमीकरण — करणे 90,00 शिव 
रस्ता खडीकरण व मुरमीकरण करणे. 
४४ | वाळूंज, ता. पाथर्डी येथे २२२ ते पाचरणे वस्ती रस्ता कॉक्रीटीकरण 
: १०.०० १७० ere) 
करणे. 
४५ | पालवेवाडी (अकोला), ता. पाथर्डी येथे महात्मा फुले दलित वस्ती 
मधील रस्ता कॉक्रीटीकरण, पेव्हींग ब्लॉक, स्ट्रीट लाईट, हायमास्ट | १०.०० व .०० 
व सुशोभीकरण करणे. 
४६ | दातीरवाडी (अकोला), ता. पाथर्डी येथे संत रोहीदासनगर दलित 4 शि 
0,00 .90 
वस्ती मधील स्ट्रीट लाईट व हायमास्ट बसविणे, सुशोभीकरण करणे. 
४७ | मोहोज देवढे, ता. पाथर्डी येथे बुध्द मंदिर ते हौद (गिरण) रस्ता 
कॉक्रीटीकरण 90,00 शि 00 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
४८ | जांभळी, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती ते आंबेडकरनगर रस्ता 
कॉक्रीटीकरण 40,00 शि Rete) 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
४९ | कारेगांव, ता. पाथर्डी येथे दलित वस्ती मधील रस्ता कॉक्रीटीकरण 
१०.०० शि .०० 
करणे. 
एकुण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA की 
[)6591-॥॥01॥(- ब ळा 


Date: 2024.09.27 14:23:43 +05'30 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


